सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या खुद्द व 


क्षेत्रीय 


आस्थापनेवरील वाहनचालक हा संवर्ग दिव्यांगांसाठी 


पद सुनिश्चितीतून वगळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय, क्र. दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३५/सेवा-४, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २० सप्टेंबर, २०२१. 
वाचा:- 
) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र.दिव्यांग २०२१/प्र.क्र.३५/सेवा-४, 
दि.१८ फेब्रुवारी, २०२१, दि. १० जून, २०२१ व दि. २० जुले, २०२१. 
) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे पत्र क्र. दिव्यांग-२०२०/संकीर्ण ११/दि.क.२, 
दि.२३.०६.२०२१. 


प्रस्तावना :- 

संदर्भाधीन क्र.१ येथील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय दि. १८फेब्रुवारी,२०११ अन्वये या 
विभागातील फिडर-कॅडरची २९ पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्यात आली आहेत.तद्‌नंतर या २९ पदांच्या 
पदोन्नती साखळीतील पदे व पदनामानुसार साधारणत: समान कर्तव्ये असणारी १८७ पदे दि. १० जून, २०२१ 
च्या शासन निर्णयानुसार दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात आली आहेत. प्रधान सचिव(सामाजिक न्याय) यांच्या 
अध्यक्षतेखालील तज्ञ समितीने कळविल्यानुसार केंद्र शासनाने सुनिश्चित केलेली अशी उर्वरित १० पदे 
दिव्यांगासाठी दि. २० जुले, २०२१ च्या शासननिर्णयानुसार सुनिश्चित करण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय 
विभागाच्या तज्ञ समितीच्या दि. २१.०६.२०२१ च्या बैठकीत वाहनचालक हा संवर्ग दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
केलेल्या पदांमधून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या अनुषंगाने या विभागाच्या अधिपत्याखालील खुद्द व 
क्षेत्रिय कार्यालयातील गट-क संवर्गातील वाहनचालक पद वगळण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या खुद्द व क्षेत्रिय आस्थापनेवरील गट-क संवर्गातील “ वाहनचालक ” 

हे पद दिव्यांगांसाठी केलेल्या पदसुनिश्चितीमधून वगळण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०९२०१७१२३१२११८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
JAYANT SHARAD आणा ताठ 


2.5.4.20=a6fd5f8313aSdbbc809e855be10e149644ddc66d66f20f36d4d5SbcfbS 


6८९955, pseudonym=09537E97F47715807C41 648D 1 F58C8CB3EC27E76, 


SAGADE econo 
(ज. श.सागडे) 
कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सह सचिव, 

४) मा.मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३५/सेवा-४, 


) मा.मंत्री सा.बां(सा.उ.) यांचे खाजगी सचिव, 
) मा. राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, 
७ अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) प्रधान सचिव व विधी परामर्शी, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) सचिव(रस्ते/बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई , 
) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), मुंबई, 
) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), नागपूर, 
१६) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई, 
) सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
) मुख्य अभियंता (विद्युत), सा.बां. विभाग, चेंबुर, मुंबई, 
) मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, मुंबई, 
) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण,आयुक्‍तालय, पुणे, 

) सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, सा.बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२२) सर्व अधिक्षक अभियंता सा.बा. मंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
) सर्व कार्यकारी अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
) संचालक, उद्याने व उपवने, मुंबई, 
) संचालक, बी.डी.डी. चाळी, मुंबई, 
) कार्यासन अधिकारी, प्रशा-२,प्रशा-३,सेवा-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्राळय,मुंबई, 
) निवड नस्ती, (कार्यासन सेवा-४), सा.बां. विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


